कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित 
संस्थामधील कर्मचा-यांकडून जमा केलेल्या 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचा परतावा 
यासाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७२१/प्र. क्र.१०३/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - कृविआ-११०८/प्र.क्र.१००/६-अ, 
दि. २७/०२/२००९, 
२. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - कृविआ-१११०/प्र.क्र.१००/६-अ, 
दि. ०५/०३/२०११, 
३. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - संकिर्ण-१५१४/प्र.क्र.११७/६-अ, 
दि. ३०/११/२०१५, 
४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक: अर्थसं २०२१/प्र.क्र. ४८अर्थ-३, 
दि. ०६/०४/२०२१ व दि. २४/०६/२०२१, 
५. नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे पत्र जा.क्र.मफुकृवि/ लेखा- 
४/ नपअंनिवे/पुरवणी मागणी/२३८/२०२१, दि. २९/०६/२०२१, 
६. नियंत्रक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यांचे पत्र 
जा.क्र.डॉबासाकोकृुवि / लेखा-३ / नप्अंनिवेयो / १५७ / २०२१, 
दि. ०५/०७/२०२१, 
७. नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव cag कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे पत्र 
जा.क्र.अप्रवि/अंसेनियो / १७२ / २०२१, दि. २८/०५/२०२१, 
८. नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचे पत्र 
जा.क्र.सीएफपी /dops /१०७१ / २०२१, दि.२९/०६/२०२१. 
प्रस्तावना :- 
कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्थांमधील कर्मचा-यांकडून जमा केलेल्या 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचा परतावा मिळण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ५ ते ८ अन्वये मागणी 
केल्यानुसार निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन 


खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्थामधील कर्मचा-यांकडून 
जमा केलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचा परतावा यासाठी लेखाशीर्ष ८३४२ ०१४१ 
अंतर्गत, सन २०२१-२२ करीता एकुण अर्थसंकल्पीत तरतुद रु.३,३४,४५,०००/- पैकी 
रु.२,३५,४५,९४३/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी, पस्तीस org, पंचेचाळीस हजार, नऊरऱो त्रेचाळीस 
फक्त) इतके अनुदान सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” प्रमाणे वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२१/प्र. क्र.१०३/७-ओ 


२. सदर मंजूरी ही खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


संदर्भ क्रमांक १ ते ४ येथीळ शासन निर्णयातील अटी व शातींची पुर्तता करण्यात यावी. 

सदर निधी संदर्भ क्रमांक ५ ते ८ अन्वये मागणी केल्यानुसार खर्च करावा. 

विद्यापीठास मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम १९८३, 

महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे परिनियम १९९० आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे लेखा संहिता १९९१ 

मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेशा व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका- 

यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ 
अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 

सदर अनुदान कोणत्याही परिस्थितीत स्वीय प्रपंजी लेख्यात / PLA बँक खात्यात ठेवता येणार 

नाही. 

सदर अनुदान सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातच खर्चासाठी सक्षम स्तरावर मान्यता घेऊनच 

खर्च करण्यात यावे. 

अर्थसंकल्पीय अंदाजाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 

शासनास सादर करावे. 

उपलेखाशिर्षनिहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी कोणत्याही 

कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी 

शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा 
खर्च करु नये. 

प्रत्येक गटामधीळ वितरीत केलेले अनुदान त्या गटातील अनुज्ञेय बाबींवरील खर्च 

भागविण्यासाठी उपयोगात आणावे. एका गटाचे अनुदान दुस-या गटातील योजनां / बाबींसाठी 

वर्ग करु नये. एखाद्या गटातील योजनेसाठी जास्त अनुदान वितरीत झाळे असेल तर, पुढील 
निधीची मागणी करताना सदर जास्तीचे अनुदान विचारात घेऊन तेवढ्या कमी व अनुज्ञेय 
निधीची मागणी करावी. 

९) प्रत्येक उपलेखाशीर्ष / गट / योजना आणि बाब निहाय स्वतंत्र लेखे / हिशोब ठेवावेत. 

१०) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले अनुदान विहीत 
आदेशा / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा 
मुल्यमापन अहवाल शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या 
कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे हे तात्काळ 
शासनास कळवावे. 

११) कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याबाबत 
विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली 
उत्पन्न वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 

१२) नियमबाह्य योजना, पदे आणि बाबींसाठी खर्च करु नये. 


व 
— 


टे 


AN 
~~ 


ie 


o~ 
— 
a 


mM 
na 


S 


= 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२१/प्र. क्र.१०३/७-ओ 


१३) निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये 
उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व 
प्रचलित अटी व arta व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्त अटी व aria 
काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 
४. सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ - 3 मधीळ आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 


वरीलप्रमाणे वितरीत केलेले अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक ओजीयु- 
१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि झासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर- 
34/20-31, दिनांक 24/8/2003 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित कृषि विद्यापीठाचे नियंत्रक यांना 
अदा करण्याबाबत Basa कार्यवाही करावी. 


५. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२१-२२ च्या मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागवावा व खाळील 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


८३४२ - इतर ठेवी 

000- 

११७- परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना 

(00) (०6) कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्थामधील कर्मचा-यांकडून 
जमा केलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंशादानाचा परतावा. 
(८३४२ ०१४१) 


६. हे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (माग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ व १६२ 
(अ) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार व वित्त विभागाचा 
अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक- २१६/२०२१/व्यय-१, दिनांक १३/०७/२०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यांत येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०८०६१५२५१५६७०१ असा 
आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


5 Digitally signed by Balasaheb Kisan Raskar 
DN: CN = Balasaheb Kisan Raskar, C = IN, S = 

Balasaheb ९591. ५५५ ence 
OU = AGRICU! 


rashtra, O = G OF 
MAHARASHTRA, LTURE AND ADF 
ARTMENT 


Fa 


Raskar Da 2021.08.06 15:33:56 +05'30' 
(बा. कि. रासकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
२) संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्‍तालय, पुणे-१, 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२१/प्र. क्र.१०३/७-ओ 


३) कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण 
कृषि विद्यापीठ, दापोली, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, नियंत्रक, 
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 

४) उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर / दापोली / अकोला / परभणी, 

५) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

) 
) 


६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे / अहमदनगर / रत्नागिरी / अकोला / परभणी, 

७) उपकोषागार अधिकारी, राहूरी, जिल्हा - अहमदनगर, दापोली, जिल्हा - रत्नागिरी, 
अकोला, जिल्हा - अकोला, परभणी, जिल्हा - परभणी, 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०)मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी ळेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

११) उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१२) वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - २), मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032, 

) 

) 


93) aX सचिव/कक्ष अधिकारी, कार्यासन २ओ / gst, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४) कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२१/प्र. क्र.१०३/७-ओ 


परिशिष्ट - अ 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक : कृषिवि-३७२१/प्र. क्र.१०३ /७-अ, दिनांक ०६/०८/२०२१ सोबतचे परिशिष्ट. 
(रुपये) 
सन २०२१-२२ । यापुर्वी वितरीत वितरीत 
अ. क्र. लेखाशीर्ष उद्दष्टे व बाब आहरण व संवितरण अधिकारी शा Sega | alia 
अर्थसंकल्पीय अनुदान 
तरतूद 
शिला न २. 3. 1 . ५. ६. 
१ | €382- इतर ठेवी उपविभागीय कृषि अधिकारी, ५०,००,००० i 92,28, C86 
00 - अहमदनगर 
११७ - परिभाषित अंशदान 
निवृत्तीवेतन योजना उपविभागीय १,२९,५५,००० शिरा ६८,३१,०४७ 
(००) (of) कृषि विद्यापीठे व कृषि अधिकारी, दापोली 
त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित उपविभागीय ४६,५२,००० शिका ४६,५२,००० 
संस्था मधील कर्मचा-यांकडून कृषि अधिकारी, अकोला 
जमा केलेल्या परिभाषित उपविभागीय १,०८,३८,००० शिंग १,०८,३८,००० 
अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या कृषि अधिकारी, परभणी 
अंशदानाचा परतावा. = वाच =| eT 
(८३४२ 0989) 


(अक्षरी रुपये दोन कोटी, पस्तीस लाख, पंचेचाळीस हजार, नऊरऱी त्रेचाळीस फक्त) 


Balasaheb Kisan 
Raskar 


Digitally signed by Balasaheb Kisan Raskar 

: CN = Balasaheb Kisan Raskar, 0 
arashtra, O = GOVERI 
QU = AGRICULTURE AND ADF DEPARTME! 
Date: 2021.08.06 15:34:18 +05'30' 


(बा. कि. रासकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


»0॥५ 52 
INMENT OF MAHARASHTRA, 
NT 


